महानदी पाणी तंटा लवादाच्या कामकाजात 
भाग घेण्यासाठी शासनाच्या वतीने श्री. 
श्री.ना.हुद्दार, निवृत्त सचिव यांची तांत्रिक 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक महानदी २०१८/प्र.क्र.१५/२०१८/जसंनि 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई- ४०० ०03२. 
दिनांक- १५/०५/२०२०. 


वाचावे : शासन निर्णय क्रमांक महानदी२०१८ /प्र.क्र.९२५/२०१८/जसंनि दि. १६/०९/२०१९. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक : 
श्री. श्री.ना.हुद्दार, निवृत्त सचिव यांची महानदी पाणी तंटा लवादा समोर महाराष्ट्र राज्याची 


बाजू मांडण्याच्या दृष्टीने कायदेविषयक बाबी लक्षात घेऊन तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी तांत्रिक 


सल्लागार (Technical Adviser) म्हणून शासन निर्णय क्र. महानदी २०१८/प्र.क्र.१५/२०१८/जसंनि 
दि. १६/०९/२०१९ अन्वये नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

सदरील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. २.४ मध्ये “श्री. श्री. ना.हुद्दार, निवृत्त सचिव यांचे 
मुख्यालय नागपूर हे राहील व दिल्ली, मुंबई, ओरिसा आणि इतर ठिकाणी आवश्यकतेनुसार त्यांना 
लवादाच्या कामासाठी उपस्थित रहावे लागेल. हॉटेलमधील निवासाचा प्रत्यक्षात केलेला खर्च 
(Boarding charges) मानधनात अंतर्भूत आहे” ऐवजी “श्री. श्री. ना. ger, निवृत्त सचिव यांचे 
मुख्यालय पुणे हे राहील व दिल्ली, मुंबई, नागपूर, ओरिसा आणि इतर ठिकाणी आवश्यकतेनुसार 
त्यांना लवादाच्या कामासाठी उपस्थित रहावे लागेल. हॉटेलमधील निवासाचा प्रत्यक्षात केलेला खर्च 
प्रतिपुर्तीसाठी अनुज्ञेय राहील. भोजनादी खर्च (Boarding charges) मानधनात अंतर्भूत आहे.” असे 
वाचावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेताक २०२०१०२०१५४८३४६४२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Rajnish Ramkishor 
Shukla 


(र. रा. शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
२. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः महानदी २०१८/प्र.क्र.९५/२०१८/जसंनि 


३. मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

६. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

७. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

८. सचिव, (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

९. सचिव, (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

१०. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर. 

११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र २/ १ - मुंबई, नागपूर, 

१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र २/१ - मुंबई, नागपूर, 

१३. मुख्य अभियंता, (जसं) व सहसचिव, जळसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई - ३२ . 

१४. सहसचिव (सेवा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

१५. आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

१६.श्री. श्री. ना. हुद्दार, ३ ब १/७, न्यु अंजठा एव्हेनु, पौड रोड, कृष्णा हॉस्पीटळ जवळ, 
कोथरूड, पुणे ४११ ०३८. 

१७.कोषागार अधीकारी, पुणे. 

१८.जसंनि कार्यासन संग्रहार्थ. 


(> 
ae 


पृष्ठ २ पैकी 2 


